RNI No. MAHBIL/ 2009/ 29236 
Reg . No . MH /MR /South - 323/ 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे २२- २८, २०१४ / ज्येष्ठ १ - ७, शके १९३६ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८, २२६७ ०२४८ , २२१० २२२२ 

फॅक्स नं . : ०२२- २२६७ ३९१५ 
ई-मेल : sec mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in , 

www .mahaonline. gov. in 


स्वमुख निरभिलाषा 
वियते साकतो 


सुधारित वेळापत्रक 
परीक्षा केंद्र - मारवाडी विद्यालय हायस्कूल, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, चर्नी रोड, मुंबई ४०० ००४. 
वार आणि तारीख 

वेळ 

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांच्याकरिता 

सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
( १ ) 

( २ ) 
बुधवार 

दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . १- व्हेईकल ले - आऊट इंजिन्स, इंटरनल कंबशन इंजिन 
दिनांक ११ जून २०१४ 

___ ऑटोमोबाईल एलिमेंट्स वगैरे ( पुस्तकांशिवाय ) 
गुरूवार 

सकाळी १० -०० ते १- ०० पेपर क्र . २ - मोटार व्हेईकल्स अॅक्ट व मोटार व्हेईकल्स रुल्स 
दिनांक १२ जून २०१४ 

वगैरे ( पुस्तकांसह ) 
दुपारी २- ३० ते ५-३० पेपर क्र . ३ - बॉम्बे मोटार व्हेईकल्स टॅक्स अॅक्ट , १९५८ , बॉम्बे 

मोटार व्हेईकल्स टॅक्स रुल्स , १९५९ वगैरे ( पुस्तकांसह ) . 


मुंबई , 
दिनांक १९ मे २०१४ . 


सु . सं. केसरकर , 

अवर सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


( १) 


भाग एक ( म .उ. वि . ) – १ 


__ 


_ 


. . . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४/ ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग , 

४०० ००१ 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- २२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८ , २२६७ ०२४८ , २२६० २२२२ 
स्वसुख निरभिलाषा 

फॅक्स नं . : ०२२ - २२६७ ३९१५ 
वियते लोकहेतोः ई- मेल : sec . mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in , 

www .mpsconline. gov . in 


sed 


WWW 


धारिका क्रमांक : १७७९( ३१ )/ २५३२ /पंधरा 

जाहिरात क्रमांक : १४७/ २०१४ 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक , महाराष्ट्र भूजल सेवा , भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, गट - अ 
आयोगातर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र भूजल सेवा , 
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, गट - अ, या पदावरील नियुक्तीकरिता ५ जागांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 
या पदासाठी अर्हताप्राप्त असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात . 

२. उपलब्ध पदसंख्या ५ : 


पदसंख्या 


अनुसूचित जमाती 


अमागास 
( २ ) 


इ . मा . व . 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


| 


सर्वसाधारण 


| 


महिला * 


| 


एकूण . . 


mr 


उपरोक्त ५ पदांपैकी १ पद चलनवलनविषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या विकलांग वर्गवारीकरिता आरक्षित आहे . 


२.१ * उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित . 
२. २ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 

२.३ शासन निर्णय क्र . आपना. १०१०/प्र.क्र . २१० /पापु . १५ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० च्या अनुषंगाने ( १) श्रवणशक्तीतील 
दोष HH( Hearing Handicapped ), ( २) चलनवलनविषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू ( Locomotor Disability 
or Cerebral Palsy) या प्रवर्गाचे उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत . 
३. वेतनश्रेणी. - पे बॅण्ड र . १५, ६०० – ३९ ,१०० , ग्रेड पे ५, ७०० 
४. पात्रता. 

४ .१ वय. - दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ रोजी ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, मागासवर्गीयांसाठी ५० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे . 
४ . २ शासनसेवेतील उमेदवारांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही . 

४. ३ अपवादात्मक शैक्षणिकअर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल 
करण्याविषयी आयोगाकडून विचार करण्यात येईल. परंतु , आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी उमेदवार 
प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल. अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक 
अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरिता विचारात घेतले जातील . अनुभवाच्या संदर्भात 
ज्या पदावरील किमान अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव व वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला 
जाईल . 


4 . Qualification : Candidate must Possess 

4 .8 Post Graduate Degree in Geology or Applied Geology of recognized University 
or the diploma in Geology or Applied Geology from the Indian School of Mines, Dhanbad 
or any other recognized equivalent qualifications. AND THEREAFTER , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४ /ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 


4 . 2 Have practical experience in hydro geological work comprising of regional hydro 
geological surveys in sedimentary , metamorphic and volcanic terrains, exploratory , drilling 
and testing of aquifers and problems related to well hydraulics , for a period of seven years 
(five year in case of candidates with a first class post - graduate degree or diploma) 

Provided that, preference may be given to those who in addition , 

(i) have previous experience in a resposible capacity in any institution doing field 
work in hydrogeology and who have carried out or supervised independent field mapping 
prospecting and surveying ; or 

( ii) have published papers in any branch of Geology or Applied Geology ; or 

( iii) have secured a Dectorate in Geology or Applied Geology with practical experi 
ence of hydro geological field work . 

५. ३ परिविक्षा कालावधी. - २ वर्ष 
६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून 
उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरिता पात्र असणार नाही . जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त 
असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव याच्या आधारे निकष 
निश्चित करून अथवा चाळणी परिक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित 
झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही . चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम , परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक 
अर्हता, आरक्षण , वयोमर्यादा , शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया , परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी 
आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना ” मध्ये उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत 
समजण्यात येईल . 

७. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

८. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in 
या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 
९. शुल्क . 

९.१ अमागास - ₹. ५१५ ९. २ मागासवर्गीय -₹ . ३१५ . 
१०. अर्ज करण्याची पद्धत . 

१०.१ प्रस्तुत परिक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . 

१० .२ पात्र उमेदवाराला वेब -बेस्ड ( Web- based ) ऑनलाईन अर्ज www . mahaonline. gov.in या वेबसाईटद्वारे 
दिनांक ५ मे २०१४ ते दिनांक २५ मे २०१४ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील . 

१० .३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www. mahaonline. gov.in तसेच 
www. mpsc . gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

१०. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
१०. ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे, ( २) नेटबँकींग, ( ३) डेबीट कार्ड, ( ४ ) क्रेडीट कार्ड, (५ ) संग्राम केंद्र / 
सीएससी ( नागरिक सेवा केंद्र) . 

१० . ६ www. mahaonline. gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएससीची सूची उपलब्ध आहे . 
१० . ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा : 

___ ( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक करावे. 
भाग एक ( म .उ.वि .) - १अ 


च्या www 


. . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२- २८, २०१४ / ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 
(२ ) “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / 

न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now 

अशी लिंक उपलब्ध असेल . 
( ३) “ Pay Now " या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील . १. ऑनलाईन पेमेंट २. नागरी 

सुविधा केंद्र ३. चलनाद्वारे . 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा 

संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 

दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 

कोणत्याही शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो . 
ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या 
दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी 

बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 
११. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परिक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 
उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे 
व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१२. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 

१३. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची, तसेच चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २५ मे २०१४ रोजी 
२३. ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 

१४ . चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ मे २०१४ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत 
भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार 
नाही. 


मुंबई , 
दिनांक ५ मे २०१४ . 


राजन बा . खोत , 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४/ ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 


हुद्दा 


( ३ ) 


( ४ ) 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका / डी - ४ / का . क . १५६ / भंडारी बँक / २०१४ / ६४३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या अधिसूचनेन्वये , भंडारी को - ऑप . बँक लि ., ( अवसायनात ) मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम (३), ( ५), (६ ), ( ७), (९), (१० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २०) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 
१ श्री. रघुवीर गणेश म्हापणकर . . ऑफिसर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . समीर सदाशिव हळदणकर 

ऑफिसर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
३ श्री. शंकर बाबू नाईक . . व्यवस्थापक . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
४ श्री . नितीन सखाराम किर 

ऑफिसर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग , बृहन्मुंबई , 
५ सौ . स्नेहल उदय साळवी ऑफिसर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . ठाणे, रायगड , नवी मुंबई , 
६ सौ . निलम अनिल कांबळी . . व्यवस्थापक . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . जिल्हे. 
७ सौ . शुभांगी संतोष हिर्लेकर . . व्यवस्थापक . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
८ श्रीमती शिवानी नितीन सावंत . . ऑफिसर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
९ श्री . विनोद दशरथ सावर्डेकर . . ऑफिसर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
अटी. - (१) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 

( २) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई यांना वेळोवेळी वसुलीची माहिती व आढावा पाठवावा. 
( ३ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ४ ) प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी यांची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा 

बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ६ ) एकरकमी परतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसूल करावा. आवश्यक वाटल्यास एकरकमी परतफेड योजना 

प्रकरणातील मागील सरचार्जची वसुली करण्यात येईल . 
( ७ ) बँकेकडे शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा शासन भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास 

जमा करावा . 
( ८ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक प्रशा / व. अ / जप्त मा . / कब्जाबंदी / ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ अन्वये सहकारी बँक व 

पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक 

लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 
( ९ ) बँकेने सरचार्जची रक्कम अंतिम विक्री मंजुरीनंतर दिनांक ३१ मार्च २०१५ पूर्वी भरणा करावी व भरणा केलेल्या सरचार्जची 

प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


पुणे, 


दिनेश ओऊळकर, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


ना 


हुद्दा 


( १ ) 


( ४ ) 


. विश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४/ ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे - १ 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ डी - ४ / का . क. १५६ / दि ग्रेटर बॉम्बे बँक / २०१४ / ७४९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, दिनेश ओऊळकर , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेन्वये, दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप . बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), ( ६), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईस 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३ ), (१५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी त्यांचेकडील कलम १०१ आणि कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखले / प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींच्या अधिन राहून प्रदान करीत आहे : 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 
१ श्री . नितीन निलकंठ करंदीकर . . मॅनेजर . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ___ महाराष्ट्र राज्य 
२ श्रीमती श्रद्धा बाळासाहेब अंमलदार मॅनेजर 

विशेष व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
३ श्रीमती हर्षदा चेतन नाखवा . . असि . व्यवस्थापक . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
४ श्री. संजय दत्ताराम देऊळेकर . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
५ श्री . कृष्णा दत्ताराम परब . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . महाराष्ट्र राज्य 
६ श्री . विनोद देवराम पाडळे . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . महाराष्ट्र राज्य 
अटी . - (१) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 

( २) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना वेळोवेळी वसुलीची माहिती व आढावा पाठवावा . 
( ३) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा 

बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) एक रकमी परतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसूल करावा. आवश्यक वाटल्यास एकरकमी परतफेड योजना 

प्रकरणातील मागील सरचार्जची वसुली करण्यात येईल . 
( ७ ) बँकेकडे शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा शासन भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास 

जमा करावा. 
( ८ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक प्रशा / व. अ / जप्त मा ./ कब्जाबंदी / ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ अन्वये सहकारी बँक व 

पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक 

लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेऊ नये . 
( ९ ) बँकेने सरचार्जची रक्कम अंतीम विक्री मंजुरीनंतर दिनांक ३१ मार्च २०१५ पूर्वी भरणा करावी व भरणा केलेल्या सरचार्जची 

प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


पुणे, 
दिनांक १९ एप्रिल २०१४ . 


दिनेश ओऊळकर , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार 


बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४ / ज्येष्ठ १ - ७, शके १९३६ 


ex 


S 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A 3901/ 2012 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules , 2009, the Hon ble High Court is pleased to constitute 
following Evening Courts and appoint within and for the local area of the District Solapur, the 
following Judicial Officers to be the Judges of the Evening Courts on monthly rotation basis for 
the months mentioned against their names : 
Evening Court No. 1 Solapur 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri V . S . Hingne , 

. . December , 2012 ; and March , 2013 . 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Solapur. 
Shri B . B . Gaware , 

. . January , 2013 ; and April, 2013. 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Solapur. 
3. Ms. P . A . Patil, 

. . February , 2013 ; and May , 2013 . 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Solapur . 
Evening Court No. 2 Solapur 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Ms. M . B . Kulkarni, 

. . December , 2012 ; and March , 2013. 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Solapur. 
2 . Shri Valbhav K . Jadhav, 

. . January, 2013 ; and April, 2013. 
10th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Solapur. 
3 . Ms. Amrute A . Shinde , 

. . February , 2013 ; and May , 2013. 
11th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate, First Class , Solapur . 
Evening Court No. 1 Barshi 


Name of the Judicial Officer to Preside 


Months to Preside 
. . December, 2012 ; to May, 2013. 


1 . 


Shri A . S . J . Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Barshi. 


Evening Court No. 1 Karmala 


Name of the Judicial Officer to Preside 


Months to Preside 


December , 2012 ; February , 2013 ; 

and April, 2013. 


1. Shri S . V . Jadhav , 

Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate, First Class, Karmala . 
2 . Shri A . N . Mane, 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Karmala . 


January , 2013 ; March , 2013 ; 

and May , 2013 . 


. De 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२- २८, २०१४ / ज्येष्ठ १ - ७, शके १९३६ 
Evening Court No. 1 Madha 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1 . Shri B . D . Pawar, 

December, 2012 ; February , 2013 ; 
Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Madha. 
2. Shri A . R . Ubale , 

January , 2013 ; March , 2013 ; 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

and May, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Madha . 
Evening Court No. 1 Malshiras 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 


. . December , 2012 ; February , 2013 ; 

and April, 2013 . 


1. Shri Vaibhav V . Patil, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Malshiras. 
2 . Shri B . K . Gawande , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Malshiras . 


. . January , 2013 ; March , 2013 ; 

and May , 2013 . 


Months to Preside 


. . December, 2012 ; and March , 2013 . 


Evening Court No. 1 Pandharpur 

Name of the Judicial Officer to Preside 
1 . Shri A . K . Kale 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, Pandharpur. 
2. Ms. H . A . Ansari 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, Pandharpur. 
3 . Shri N . N . Dhend , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Pandharpur. 


. . January , 2013 ; and April, 2013. 


. . February , 2013 ; and May 2013 . 


Ua 


Evening Court No. 1 Sangola 


Name of the Judicial Officer to Preside 


Months to Preside 


December , 2012 ; February , 2013 ; 

and April , 2013 . 


1. Ms. F . B . Baig , 

Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, Sangola . 
2. Shri N . R . Adhav , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sangola . 


January , 2013 ; March , 2013 ; 

and May , 2013 . 


The Hon ble High Court is further pleased to confer upon them the powers to try and 
dispose of the following cases : 

(a ) Complaints under section 138 of Negotiable Instrument Act , 1881 ( 26 of 1881) ; 

(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) ; 

( c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties . 


Bombay , 
dated 22nd November 2012 . 


S . B . SHUKRE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४/ ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A 3901/ 2012 . - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules, 2009 , the Hon ble High Court is pleased to constitute 
following Evening Courts and appoint within and for the local area of the District Amravati , 
the following Judicial Officers to be the Judges of the Evening Courts on monthly rotation basis 
for the months mentioned against their names : 
Evening Court No. 1 Amravati 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Ms. S . N . Bhalerao , 

December , 2012 ; February , 2013 ; 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Amravati. 
2 . Ms. S . K . Sahu , 

January , 2013 ; March , 2013 ; 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Amravati. 
Evening Court No. 1 Achalpur 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Satish N . Patil, 

. . December , 2012 ; February , 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Achalpur. 
2 . Shri G . R . Patil. 

. . January, 2013 ; March , 2013 ; 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Achalpur. 
Evening Court No. 1 Chandur -Bazar 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri I. A . Shaikh /Nazir, 

.. . December , 2012 ; February, 2013 ; 
Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Chandur- Bazar . 
2 . Shri V . S . Khot, 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Chandur -Bazar . 
Evening Court No. 1 Dhamngaon Railway 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri P . A . Sable , 

. . December, 2012 ; February , 2013 ; 
Civil Judge, Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , 

Dhamngaon Railway . 
2. Ms. S . P . Paithankar , 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class, 

Dhamngaon Railway . 
Evening Court No. 1 Dharni 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri M . R . Panad , 

. . December, 2012 to May, 2013. 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Dharni. 
भाग एक ( म.उ. वि .) – २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२ - २८ , २०१४ / ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 


2 . 


Sh 


Evening Court No. 1 Warud 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri S . B . Dige , 

. . December, 2012 ; February , 2013 ; 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Warud . 
Shri D . R . Bhola , 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Warud . 

The Hon ble High Court is further pleased to confer upon them the powers to try and 
dispose of the following cases : 

(a ) Complaints under section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881 ( 26 of 1881) ; 

(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) ; 

(c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties. 


Bombay , 
dated 22nd November 2012 . 


S . B . SHUKRE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A 3901/ 2012 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules , 2009, the Hon ble High Court is pleased to constitute 
following Evening Courts and appoint within and for the local area of the District Nashik , the 
following Judicial Officers to be the Judges of the Evening Courts on monthly rotation basis for 
the months mentioned against their names : 
Evening Court No. 1 Nashik 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Ms. N . N . Sheikh , 

. . December, 2012 ; and March , 2013 . 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 
2 . Ms. M . A . Deshmukh , 

. . January , 2013 ; and April, 2013 . 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 
3 . Ms. A . S . Nalge , 

. . February , 2013 ; and May 2013. 
5th Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 
Evening Court No. 1 Dindori 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri M . I. Lokwani, 

December, 2012 ; February , 2013 ; 
Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013. 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori. 
2 . Shri P . B . Lokhande , 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori. 
Evening Court No. 1 Kalwan 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri V . R . Gharal, 

December , 2012 ; February, 2013 ; 
Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Kalwan . 


2 . 


2 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२ -२८, २०१४ / ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ PP 
2. Shri S . C . Pathare , 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013. 
Judicial Magistrate , First Class, Kalwan . 
Evening Court No. 1 Malegaon 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri K . N . Shinde, 

. . December , 2012 ; February , 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 
Shri R . S . Bhakare , 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 
Evening Court No. 1 Nandgaon 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri R . U . Nagargoje , 

December , 2012 to May, 2013 . 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nandgaon . 
Evening Court No. 1 Nashik Road 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri S . B . Walke, 

December, 2012 ; February, 2013 ; 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 
Shri V . V . Sawarkar , 

. . January, 2013 ; March , 2013 ; 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 
Evening Court No. 1 Sinnar 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Santosh D . Kulkarni, 

. . December , 2012 ; February, 2013 ; 
Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar . 
Shri S . J. Gaikwad , 

January , 2013 ; March , 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class, Sinnar . 
Evening Court No. 1 Yeola 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Santosh D . Kulkarni, 

December , 2012 ; February, 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 
2. Ms. S . N . Jadhav , 

. . January , 2013 ; March , 2013 ; 
Civil Judge, Junior Division and 

and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 

The Hon ble High Court is further pleased to confer upon them the powers to try and 
dispose of the following cases : 

( a ) Complaints under section 138 of Negotiable Instrument Act , 1881 (26 of 1881) ; 

(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) ; 

(c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties. 


Sh 


. DE 


Bombay , 
dated 23rd November 2012. 
भाग एक ( म. उ. वि .) - २अ 


S . B . SHUKRE , 
Registrar General. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२ - २८ , २०१४ /ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A 3901/ 2012 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules , 2009, the Hon ble High Court is pleased to constitute 
following Evening Courts and appoint within and for the local area of the District Beed , the 
following Judicial Officers to be the Judges of the Evening Courts on monthly rotation basis for 
the months mentioned against their names : 
Evening Court No. 1 Beed 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri A . D . Waman , 

. . November, 2012 ; January , 2013 ; 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 

March , 2013 ; and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class, Beed . 
2 . Shri A . G . Sable , 

. . December, 2012 ; February , 2013 ; 
8th Joint Civil Judge, Junior Division and 

and April, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Beed . 


Evening Court No . 1 Ambajogai 

Name of the Judicial Officer to Preside 
1. Shri S . M . Bukke, 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ambajogai. 
Shri R . R . Mawatwal, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ambajogai. 


Months to Preside 
November , 2012 ; January , 2013 ; 

March , 2013 ; and May , 2013. 


2 . 


December , 2012 ; February , 2013 ; 

and April , 2013 . 


Evening Court No . 2 Ambajogai 


Months to Preside 
. . November, 2012 ; January , 2013 ; 

March , 2013 ; and May, 2013. 


. . December, 2012 ; February , 2013 ; 

and April , 2013 . 


Name of the Judicial Officer to Preside 
1. Shri S . S . Ingle , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Ambajogai. 
2 . Shri R . N . Chavan , 

4th Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Ambajogai. 
Evening Court No. 1 Gevrai 

Name of the Judicial Officer to Preside 
1 . Ms. H . P . Rathod , 

Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Gevrai. 
2. Shri Y . P . Pujari, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, Gevrai. 
Evening Court No. 1 Kaij 

Name of the Judicial Officer to Preside 
1. Shri D . N . Janakwar , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kaij. 


Months to Preside 
November, 2012 ; January , 2013 ; 

March , 2013 ; and May , 2013 . 


December , 2012 ; February , 2013 ; 

and April, 2013 . 


.. . NOV 


Months to Preside 
November , 2012 ; January , 2013 ; 

March , 2013 ; and May , 2013 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४/ ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ १३ 
2 . Shri S . K . Mule , 

. . December, 2012 ; February, 2013 ; 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Kaij. 


Evening Court No. 1 Majalgaon 


Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri D . J. Patil , 

November , 2012 ; January , 2013 ; 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

March , 2013 ; and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Majalgaon . 
2 . Ms. A . N . Navandar , 

December , 2012 ; February , 2013 ; 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate, First Class, Majalgaon . 

The Hon ble High Court is further pleased to confer upon them the powers to try and 
dispose of the following cases : 

(a ) Complaints under section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881 ( 26 of 1881) ; 

(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) ; 

( c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties . 


Bombay , 
dated 22nd November 2012 . 


S . B . SHUKRE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No . A 3901/2012 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules, 2009, the Hon ble High Court is pleased to constitute 

ing Evening Courts and appoint within and for the local area of the District Dhule , the 
following Judicial Officers to be the Judges of the Evening Courts on monthly rotation basis for 
the months mentioned against their names : 
Evening Court No. 1 Dhule 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Wankhade, N . R . 

. . November, 2012 ; January , 2013 ; 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 

March , 2013 ; and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Dhule . 
2 . Shri Gondane , A . M . 

. . December, 2012 ; February , 2013 ; 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Dhule . 
Evening Court No. 2 Dhule 


Name of the Judicial Officer to Preside 


Months to Preside 


November , 2012 ; January , 2013 ; 

March , 2013 ; and May , 2013 . 


1. Shri Puradupadhye , H . S . 

8th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Dhule . 
2. Shri Agrawal, N . V . 

7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dhule . 


December , 2012 ; February , 2013 ; 

and April , 2013 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२- २८, २०१४ / ज्येष्ठ १ - ७, शके १९३६ 


Evening Court No. 3 Dhule 


Name of the Judicial Officer to Preside 


Months to Preside 


1. Shri Thombre , S . W . 

November, 2012 ; January , 2013 ; 
10th Joint Civil Judge, Junior Division and 

March , 2013 ; and May, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Dhule . 
2 . Shri Pawar , Sandip P . 

December , 2012 ; February , 2013 ; 
11th Joint Civil Judge, Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Dhule . 
Evening Court No. 1 Nandurbar 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Harne , D . V . 

November , 2012 ; January , 2013 ; 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

March , 2013 ; and May , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class, Nandurbar , Dhule . 
2 . Shri Asija , M . B . 

. . December , 2012 ; February , 2013 ; 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April, 2013. 
Judicial Magistrate , First Class , Nandurbar , Dhule . 
Evening Court No . 1 Sakri 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Thakur , V . N . 

. . November, 2012 to May, 2013 . 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Sakri, Dhule . 
Evening Court No. 1 Shahada 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Qureshi, I. A . R . 

. . November, 2012 ; January, 2013 ; 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

March , 2013 ; and May, 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Shahada , Dhule . 
2 . Shri Bidada , P . M . 

December, 2012 ; February , 2013 ; 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

and April , 2013 . 
Judicial Magistrate , First Class , Shahada, Dhule . 
Evening Court No . 1 Shirpur 
Name of the Judicial Officer to Preside 

Months to Preside 
1. Shri Patil, G . H . 

. . November, 2012 to May , 2013 . 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Shirpur, Dhule . 

The Hon ble High Court is further pleased to confer upon them the powers to try and 
dispose of the following cases : 

( a ) Complaints under section 138 of Negotiable Instrument Act , 1881 ( 26 of 1881) ; 

(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) ; 

(c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties. 


lud 


Bombay , 
dated 9th November 2012 . 


S . B . SHUKRE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २२ - २८ , २०१४/ ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

प्रशासन विभाग , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

पदाचा कार्यभार दिनांक २० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर) पासून 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१३ 

स्वीकारला आहे . 
क्रमांक सेवानि . १६१३ /प्र.क्र . ९३ /उद्योग-३. – श्री. डी . के. ठोसर , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
व्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र , पुणे हे नियत वयोमानानुसार दिनांक 

पां . जो . जाधव , 
३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 

शासनाचे उप सचिव . 
होत आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

सामान्य प्रशासन विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१३ 
रेखा काटम, 
कक्ष अधिकारी. 

क्रमांक मावज. २०१३/ ४५६/ प्र.क्र . १६५ / ३४- अ. - श्री . अ. पु . 

गुडदे, जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, वाशिम 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) पासून 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१३ 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
क्रमांक सेवानि . १६१३ / ४६८ /प्र. क्र . ९५ / उद्योग- ३. – श्री . आर . बी . 
चामरे , व्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र , सोलापूर हे नियत 

कुं . न. घाटगे , 
वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) पासून शासकीय 

शासनाचे अवर सचिव . 
सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

सामान्य प्रशासन (विधी व न्याय ) विभाग 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०१३ 
कि . ब . कदम , 

क्रमांक पीईएन . २३१३/ प्र.क्र . २४३ / कार्या. दोन . - श्री . अ. गो . 
शासनाचे उप सचिव . खडपकर , हे विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई येथून दिनांक 

३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून अवर सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग 

या पदावरून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१३ 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
क्रमांक मावज . २०१३ / ४५५ / प्र.क्र . १६४ / ३४ - अ. - श्री . तु. की . 
माळी , माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय , नांदेड हे नियत 

वि . शं. आदाटे , 
वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर) पासून शासकीय 

कार्यासन अधिकारी . 
सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

सामान्य प्रशासन (विधी व न्याय ) विभाग 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०१३ 
कुं . न. घाटगे , 

क्रमांक पीईएन . २३१३/ प्र.क्र . ७४ / कार्या. दोन . - श्री . सि . रा. शिंदे, 
शासनाचे अवर सचिव . हे विधी व न्याय विभाग , मंत्रालय, मुंबई येथून दिनांक ३० जून २०१३ 

( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून सॉलिसिटर- नि - सहसचिव या 
सामान्य प्रशासन विभाग 

पदावरून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जून २०१३ 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
क्रमांक एईओ. १११३ / २०१३/ दहा . - रजेवरुन परत आल्यानंतर 
श्री. सुमित मल्लिक , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८२) यांची 

वि . शं. आदाटे , 
नियुक्ती प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य 

कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २२ - २८ , २०१४ / ज्येष्ठ १- ७, शके १९३६ 
सामान्य प्रशासन (विधी व न्याय ) विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०१३ 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ जुलै २०१३ 
क्रमांक पीईएन. २३१३ / प्र.क्र . १२६ / कार्या. दोन . - श्रीमती सी . क्रमांक सेनिवे. १०१३/ प्र.क्र . ६७३ /१९. - श्रीमती मानसी मंगेश 
न . इसरानी ह्या विधी व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई येथून दिनांक ठोसर , वरिष्ठ स्वीय सहायक , ह्या दिनांक ३० जुन २०१३ 
३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून वरिष्ठ स्वीय । ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
सहायक या पदावरून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या झाल्या आहेत . 
आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चं. त्रिं . पातुरकर, 
वि . शं. आदाटे , 

कार्यासन अधिकारी . 
कार्यासन अधिकारी . 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

गृह विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर -१ बिल्डिंग , ३० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै २०१३ 

कफ परेड , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ८ जुलै २०१३ 
क्रमांक सेवानि . १६१३ / ४६७ / प्र.क्र . ९४ / उद्योग-३. – श्री. बी. डी . 

क्रमांक एमव्हीडी. ०५१३ / प्र.क्र . २१७/ परि -३. - श्री . अर्जुन 
जंपावाड , महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र, जालना हे नियत 

रामभाऊ रघतवान, जनसंपर्क अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) पासून शासकीय मुंबई ( मध्य ) हे दिनांक ३१ जुलै २०१३ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
कि . ब . कदम , 

अ. धों. गांगुर्डे, 
शासनाचे उप सचिव . 

कार्यासन अधिकारी . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ जुलै २०१३ 

शासन आदेश 
क्रमांक मविसे . १०१३ / प्र. क्र . १५ / २०१३ / आस्था -३. - महाराष्ट्र विकास सेवा ( गट - अ) मधील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा जन्म 
दिनांक त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार, ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१३ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक 

सध्या धारण केलेले पद 
( २ ) 

___ ( ४ ) 
१ श्री. जी . पी . अकेले . . ५ जुलै १९५५ . . गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, अक्कलकोट , 

__ जिल्हा सोलापूर . 
२ श्री . के . डी . वाटेगावकर . . १ ऑगस्ट १९५५ . . गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, आष्टी, जिल्हा बीड. 


( १ ) 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सरिता बांदेकर - देशमुख , 
शासनाच्या अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


